मा.शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील 
विविध न्यायालयातील कार्यरत लघुलेखकांच्या ४ 
श्रेणींऐवजी ३ श्रेणीत पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३४/कार्यासन -६, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.२७/कार्यासन-६, 
दि.१८ जानेवारी, २०१७ 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३४/कार्यासन-६, 
दि.१५ सप्टेंबर, २०१८ 
३. प्रबंधक (निरिक्षण-१), उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई यांचे पत्र क्र.3-(98))- 
५६०१/५७/२०१९/७७४, दि.१४.०६.२०१९ 


प्रस्तावना:- 


मा. शोट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये 
लघुलेखकांचे, ४ श्रेणीऐवजी ३ श्रेणीत रुपांतर झाल्यानंतर सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालये, नगर दिवाणी व 
सत्र न्यायालय, मुंबई, लघुवाद न्यायालय, मुंबई, मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई व कौटुंबिक 
न्यायालये या विविध न्यायालयातील मंजूर पदे व पुनर्रचनेनंतर लघुलेखकांची मंजूर पदे या बाबतचा 
तपशील संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरण पत्र -१ ऐवजी संदर्भाधीन 
क्रमांक २ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरण पत्र -१ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित करण्यात 
आला आहे. 

संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये प्रबंधक (निरिक्षण-१), उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई यांनी 
कौटुंबिक न्यायालय, ठाणे व कौटुंबिक न्यायालय, सोलापूर येथील लघुलेखकांच्या मंजूर पदांबाबत 
सुधारित प्रस्ताव शासनास सादर केला असून त्यानुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करुन शासन 
शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची विनंती शासनास केली आहे. 
शासन शुध्दीपत्रक:- 

संदर्भाधीन क्र.२ च्या दि.१५ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-१ (मा.शोट्टी 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार लघुलेखकांच्या कार्यरत ४ श्रेणीऐवजी ३ श्रेणीत पुनर्रचना केल्यानंतर 
पुनर्रचित मंजूर पदे दर्शविणारे विवरणपत्र) मध्ये अ.क्र.४२ व अ.क्र.४४ तसेच “एकूण” मध्ये खालीलप्रमाणे 
नमूद करण्यात आले आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३४/कार्यासन -६, 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव लघुलेखकांची मंजूर पदे पुनर्रचनेनंतर लघुलेखकांची मंजूर पदे 
निवड ल्घु ल्घु ल्घु एकूण (जिल्हा (दिवाणी (दिवाणी एकूण 
लेखक लेखक टंक न्यायाधीठा न्यायाधीश, न्यायाधीश, 
श्रेणीलघु | लेखक | लेखक | टंक | (३5४5५३६) | ees | वरिष्ठ स्तर | कनिष्ठ | (८९४१0 
लेखक/ | (उच्च (निम्न | लेखक जिल्हा मुख्य/ स्तर यांना 
स्वीय श्रेणी) श्रेणी) न्यायाधीश, | अतिरिक्त न्याय | असलेले 
सहायक नगर दंडाधिकारी, लघुलेखक 
ee दिवाणी मुख्य/ (निम्न 
न्यायाधीठा अतिरिक्‍त श्रेणी) ) 
यांन महानगर लघुलेखक 
असलेले दंडाधिकारी (ग्रेड-३) 
निवडश्रेणी | यांना असलेले 
लघुलेखक लघुलेखक 
/स्वीय (उच्च श्रेणी) } 
सहायक ) लघुलेखक 
लघुलेखक (ग्रेड-२) 
(ग्रेड-१) 
शिका र 3 8 षु & 9 ८ S | 9° | ० | ११ | १ 
४२ कौटुंबिक न्यायालय, ठाणे | ० | ० | o [| o | o | o f| © Jf oe [| eo | 
४४ कौटुंबिक न्यायालय, नवि शिडी a Ll fd ea Le (eal ai 
सोलापूर 
कुला एकूण ८४ ४६९ । ११७१ | ७७ | १८०१ | ४६२ ३८८ ९५१ | १८०१ 
या ऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव लघुलेखकांची मंजूर पदे पुनर्रचनेनंतर लघुलेखकांची मंजूर पदे 
निवड ल्घु ल्घु ल्घु एकूण (जिल्हा (दिवाणी (दिवाणी एकूण 
लेखक लेखक टंक न्यायाधीठा न्यायाधीश, न्यायाधीश, 
श्रेणी लघु | लेखक | लेखक | टंक | (3+8+4+6) jae: || aes कनिष्ठ | (८४९५१० 
लेखक/ | (उच्च | (निम्न | लेखक जिल्हा मुख्य/ स्तर यांन 
स्वीय श्रेणी) श्रेणी) न्यायाधीश, । अतिरिक्त न्याय | असलेले 
सहायक नगर दिवाणी दंडाधिकारी, लघुलेखक 
सहायक न्यायाधीठा मुख्य/ (निम्न 
यांना अतिरिक्‍त श्रेणी) } 
असलेले महानगर लघुलेखक 
निवडश्रेणी दंडाधिकारी (ग्रेड-३) 
लघुलेखक | यांना असलेले 
/स्वीय लघुलेखक 
सहायक) (उच्च श्रेणी) } 
लघुलेखक लघुलेखक 
(ग्रेड-१) (ग्रेड-२) 
चिकाळ २ 3 | 8 | षु & | | ८ ९ | a | ° ।__११__| १ 
४२ | कोटुंबिक न्यायालय, ठाणे | ०. | 1१ | ० | २ ee a ळक कता क 
४४ कौटुंबिक न्यायालय, Peal 4 food Le २ शिंगी a ea २ 
सोलापूर 
ver एकूण ८४ | ४७१ | ११७३ | ७७ | १८०५ ४६४ ३८८ ९५३ १८०५ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौ.सं.क्र.११४/का.१२, दि.०३.०२.२०२२ 
व वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१०१/आपुक, दि.०७.०७.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३४/कार्यासन -६, 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८०११२३७२६२७१२ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRAVIN ARUN 


KUMBHOJKAR 
(प्र.अ.कुंभोजकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाळाचे सचिव 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

४. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

५. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा/मुळ शाखा), मुंबई 

७. प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ 

८. सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 

०९. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

१०. लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

११. मुख्य महानगर दंडाधिकारी 

१२. कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती/अकोला/ठाणे/नाशिक/सोलापूर/ 
कोल्हापूर/नांदेड 

१३. महालेखापाल- एक (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

१४. महालेखापाल - दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

१५. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई 

१६. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सीडीओ aT क्र. १ योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१ 

१७. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भुवन, एस.व्ही. पटेल रोड, मुंबई ४०० ००४ 

१८. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई- ४०० ०१३. 

१९. इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०२५ 

20, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२१ 

२१. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०० ०२८ 

२२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६. सर्व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद 

२७. वित्त विभाग (व्यय-५, सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई 

२८. विधि व न्याय विभाग कार्यासन- २३ २४ व २५ 

२९. निवड नस्ती, विधि व न्याय विभाग, कार्यासन -६ 


es 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


